जिल्हा उद्योग केंद्र, रत्नागिरी या कार्यालयाकरीता 
नवीन उद्योग भवन इमारत बांधण्यास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नुतनी-२०२४/प्र.क्र.१८/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ जुले, २०२४ 


वाचा:- 
१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनिमय भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ 
३) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/प्रशासन/उद्योग भवन/२०२३/ओ-१३९५, दि.१५.०३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या औद्योगिक धोरण व औद्योगिक विकासाच्या विविध योजना राबविण्याच्या दृष्टीने 
जिल्हा उद्योग केंद्र हे जिल्हा स्तरावरील एक महत्वाचे कार्यालय आहे. जिल्ह्यातील उद्योजकांना एकाच ठिकणी उद्योग 
उभारणीबाबतची सर्व सेवा मिळण्यासाठी तसेच अनुषंगिक कामासाठीच्या सेवा उपलब्ध करुन दिल्यास केंद्र शासनाच्या 
FoDB धोरणांतर्गत व्यवसाय सुलभतेचे उद्दीष्ट पुर्ण होईल या उद्देशाने मा. मंत्री (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.०७.०६.२०२३ रोजी बैठक पार पडली. सदर बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या आढाव्यादरम्यान निर्दशनास 
आल्यानुसार राज्यातील जिल्हा उद्योग केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतींचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
यांच्यामार्फत बांधकाम करुन घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. 


उद्योग संचालनालयाने संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
मान्यतेने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीसमोर सादर करण्यात आला. सदर 
समितीकडून अंदाजित रु.३६,१५,७८,२६८/- इतक्या खर्चास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यास अनुसरून रत्नागिरी 
येथील जिल्हा उद्योग केंद्राची नवीन इमारत उद्योग भवन बांधण्याकरीता प्रशासकीय तसेच वित्तीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

उद्योग संचालनालयाच्या अधिनस्त जिल्हा उद्योग केंद्र, रत्नागिरी या कार्यालयाकरीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळामार्फत होणाऱ्या एकूण ६९०३.५४ चौ.मी. इतक्या क्षेत्रफळावर रु.२८०००/- प्रति चौ.मी. या दराने एकूण 
रु.३६,१५,७८,२६८/- (रुपये छत्तीस कोटी, पंधरा लाख, AFIS हजार, दोनशे अडुसष्ट फक्त) इतक्या रकमेच्या 
नवीन उद्योग भवन इमारतीच्या बांधकामास याद्वारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर उद्योग भवन 
इमारतीसंदर्भात करावयाच्या बांधकामाचे विवरण परिशिष्ट -अ प्रमाणे राहील. 

२. सदर प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नुतनी-२०२४/प्र.क्र.१८/उद्योग-३ 


3 


२.१. सदर उद्योग भवन इमारतीसाठी सोलर यंत्रणेचा वापर करण्यात यावा. 

२.२. सदर काम हे खाजगी वास्तुझास्रज्ञाकडून करण्यात येत असल्याने, त्या इमारतीचे हे सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग/ शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास अनुसरून असण्याची खातरजमा करावी. अशा नकाशांना व 
वास्तुमांडणी आराखड्यास शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्याची कार्यवाही उद्योग संचालनालयाने 
करावी. 

२.३. प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

२.४. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्यदरसूची बाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्र. 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

२.५. प्रस्तावित प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन विभागाच्या 
दि.२४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्गमित सूचना विचारात घ्याव्यात. 

२.६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ /तां.क्र.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

२.७. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत, तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन 
करुन सदर कामे पुर्ण करण्यात यावीत. 

२.८. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

२.९. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नविन कामे 
समाविष्ठ होणार नाहीत तसेच विषयांकीत कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार 
नाही या दृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


जिल्हा उद्योग केंद्र, रत्नागिरी या कार्यालयाकरीता नविन उद्योग भवन बांधण्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. 


के-७ (४८५१ १३२४), (१०२) लघुउद्योग (०१) लघु उद्योगासाठी भांडवल अंशदान (०१)(०२) जिल्हा उद्योग भवनाचे 


बांधकाम व दुरुस्ती कार्यक्रम (४८५१ १३२४) अंतर्गत ५३, मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षांतर्गत त्या त्या आर्थिक वर्षातील 
उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर शासन निर्णय सदंर्भ क्र. ५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, 


१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग- पाच अंतर्गत महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतीलळ परिच्छेद क्रमांक 
१३४(१) अनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र१५६/२०२४/इमा-२ आणि उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.२६.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नुतनी-२०२४/प्र.क्र.१८/उद्योग-३ 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०८१३००४४४२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


SHASHANK BIST AO AD HIRO pnt 
(ठाशांक चव्हाण) 
सोबत परिशिष्ट अ: कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 
२. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण, मुंबई. 
८. उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय, कोकण विभाग, ठाणे. 
९. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, रत्नागिरी. 


१०.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
११.जिल्हा कोषागार कार्यालय, रत्नागिरी. 
१२. निवडनस्ती, उद्योग-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नुतनी-२०२४/प्र.क्र.१८/उद्योग-३ 


परिशिष्टअ- 


Name of the Department : Department of Industries, Energy, Labour and Mining 


Name of Work : Construction of Industrial Building of Ratnagiri District (Udyog Bhavan) 


Executive Agency : Maharashtra Industrial Development Corportation 


Land Availability : Yes 


Architect : Private 


Recapitulation Sheet 


Sr. NC Particulars of Scope Unit Rate Norms Rs Per Cost Rs. 
(Sqmt/Meter Lump Sumetc.) | Component Wise} Total 
(A) ESSENTIALS ITEMS (Components) 
1 Building Proper (Built up area-sq.mt) 
Ground Floor 1054.70 Sq.M 28,000 2,95,31,600 
First Floor 1298.20 Sq.M 28,000 3,63,49,600 
Second Floor 1137.00 Sq.M 28,000 3,18,36,000 
Third Floor to Fifth Floor (952.50 sq.m 2857.50 Sq.M 28,000 8,00,10,000 
.3) =2857.50 
Sixth Floor 556.14 Sq.M 28,000 1,55,71,920 
Total B.U.A.= 6903.54 Sq.M Subtotal (A1) 19,32,99,120 
2 Electrification Internal 5% of (Al) 96,64,956 
External 6% of (Al) 1,15,97,947 
Firefighting arrangements etc. @400/sq.mt. 27,61,416 
Pump House, Bore well, Transformer, L.S. 25,00,000 
MSEDCL etc. 
Air Conditioning L.S. 75,00,000 
AB Rooms, Area Lighting, Generator etc. L.S. 25,00,000 
CCTV L.S. 10,00,000 
Lifts 2 20,00,000 40,00,000 
Subtotal (2) 4,15,24,319 
3 Water Supply & Sanitary Works 5 % of (Al) Subtotal (3) 96,64,956 
4 Furniture 4832.48 Sq.M. 5000 Subtotal (4) 2,41,62,390 
Subtotal (A) 26,86,50,785 
(B) Miscellaneous Items 
Water Main Storage 2,00,000 Liters 23 46,00,000 
Internal Roads, Land Development, 4.5 % (Al) 86,98,460 
Parking, Land Scaping, Soil Investigation 
etc. 
Subtotal (B) 1,32,98,460 
Project Cost (P) = (A) + (B) 28,19,49,246 
(C) PROVISION 
(1) Contingencies 4% on (Sub Total Al) 77,31,965 
(ii) GST 18 % on (P) 5,07,50,864 
(iii) Price Escalation 5 % on (P) 1,40,97,462 
(iv) PMC Charges 1.5% on (P) 42,29,239 
(V) Labour Insurance 1 % on (P) 28,19,492 
Sub Total (C) 7,96,29,022 
Total Cost of Project (TPC) (A+B+C) 36,15,78,268 
Say Rs Lakhs 3615.78 


1 Bldg Civil (A1) 
2. Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (a) 
3. Total (A+B) 


Rs. 28,000/Sq.M. 
Rs. 38,915/Sq.M. 


Rs.40,841/Sq.M. 


(In Words : Rupees Thirty Six Crore Fifteen Lakh Seventy Eight Thousand Two Hundred Sixty Eight only ) 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d8cbabbae6c3c1 1ac3d4fe93ccab4odafs6ff24dacd58 
5९2276, 104९400032, st=Maharasht 


st=Mahai 
INumber=A089DF063F 1FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE40048A4A7D39 
615BEE66D9E2053D, cn=SHASHANK TUKARAM CHAVAI 
De 


(ठाशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


